शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नंदूरबार या 
संस्थेकरीता स्वीय प्रपंजी लेखा (पी.एल.ए.) 
उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.९५/प्रशा-२ 
९ वा मजला, गो. ते. रुग्णालय, संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: २८ मार्च २०२३ 


वाचा: 
१) वैद्यकीय शिक्षण g औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी- 
२०१०/प्र.क्र.9६(आ)/२०१०/शिक्षण-१, दिनांक ३१.०१.२०१२. 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.१६/प्रशा-२, दिनांक ०४.०३.२०२०. 
3) वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. टीएम/सीएच- 
२/युओआर/वै.शि. औ.द्र.वि./युओआर क्र. १८३/२०२३/१०८१, दिनांक १७.०२.२०२३. 


प्रस्तावना: 

शासनाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक ३१.०१.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नंदुरबार येथे 
१०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व yoo रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर महाविद्यालयात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक शुल्क व 
इतर शुल्क, सुरक्षा अनामत रक्‍कम, जिमखाना शुल्क, विकास निधी, वसतीगृह शुल्क इत्यादी जमा 
करणे तसेच त्यामधून अनुज्ञेय खर्च करण्याकरीता स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास परवानगी देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार येथील आवासी / अनिवासी विद्यार्थाकडून जमा 
होणारे शैक्षणिक शुल्क, अनामत रक्कमा, कॉशनमनी, ग्रंथालय शुल्क, वसतीगृह शुल्क, शिष्यवृत्ती, 
विद्यापीठ परीक्षांचे अनुदान व अन्य विद्यार्थी श्ुल्काद्वारे प्राप्त होणारा निधी विनियोगाकरीता तसेच संदर्भ 
क्र. २ वरील दिनांक ०४.०३.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या बाबींसाठी खर्च 
करण्याकरीता शासन याद्वारे महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८, खंड-१ मधील नियम ४९४ मधील 
तरतूदींनुसार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार यांच्या नावे, स्वीय प्रपंजी लेखा 
(पी.एल.ए.) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खात्यात जमा होणा-या निधीचा विनियोग करतांना शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांचे व वित्तीय नियमांचे पाळन करणे बंधनकारक राहील. तसेच महाराष्ट्र कोषागार 
नियमांमधील तरतूदींचे पाळन करणे ही आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.९५/प्रहा-२, दिनांक २८.०३.२०२३ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी होणा-या सुधारणांनुसार विविध बाबींसाठी प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारांनुसार सदर खात्यातील रक्‍कम खर्च करावी. 
४. या खात्यावर जमा व खर्चाच्या होणा-या रक्‍कमांचा महालेखापाल कार्यालयासोबत मासिक / 
त्रैमासिक ताळमेळ घेण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 
याबाबतचे सविस्तर तपशिलवार मासिक विवरणपत्र संस्थेमार्फत आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचालनालय यांना सादर करण्यात येईल. संचालनालयामार्फत याबाबतची तपासणी करुन त्रैमासिक 
अहवाल संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येईल. 
५. सदर खात्यावरील व्यवहार शासकीय / वित्तीय नियमांनुसार चाळू असल्याबाबत शहानिशा 
करण्याची व सदर खात्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, नंदुरबार यांची राहील. 
६. सदर स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यावर नियमित व्यवहार करणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर खाते 
व्यवहाराअभावी बंद होऊ नये याची जबाबदारी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार 
यांची राहील. 
७. सदर खात्यावर होणा-या आर्थीक व्यवहारांचे नियमित लेखापरिक्षण करणे आवश्‍यक आहे. 
८. उपरोक्त शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२०२२/१०७/कोषाप्रशा-५, 
दिनांक 93.04.2022 अन्वये व महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई-१ यांनी अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- 
टीएम/सीएस-२/युओआर/वै.शि.व औ.द्र./युओआर क्र.१८३/२०२३/१०८१, दिनांक १७.०२.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१३३१०११६१३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. sn actin 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
4,.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625¢3417378F 


771१296! 


545' 


9, 
=85719993A84736 1 CF1CE96786397786A408A 


psi 
4972, 
serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9EDE952 
36B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793D3, cn=MAHADEO 
JOGDAND 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई. 
३. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.९५/प्रज्ञा-२, दिनांक 2¢.03.2023 


oa ae ७ © 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 


कक्ष अधिकारी (कोषा प्रशा-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


